व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अनुसूचित जाती व 
नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरीता विभागीय स्तरावर सुरू 
करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औदयोगिक प्रशिक्षण 
संस्थामधील योजनांतर्गत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-१), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा :- (१) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन 
निर्णय क्र. इबीसी-२००४/प्र.क्र.४/मावक-२ दि. ०९.०१.२००६ 
(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. टीईपी-२००२/प्र.क्र. १३/सेवा-३, 
दि. २१/०६/२००६ 
(३) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र. व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१०२/व्यशि-१ दि. ० ७/०४/२०२२. 
(४) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. २४/११/२०२२ 
(५) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९(१/व्यशि-१, दि. २४/११/२०२२ 
(६) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन शुध्दीपत्रक 
क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. १२/०४/२०२३ 
(७ कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. १३८/व्यशि-१ (भाग-१), दि. 28/04/2023 
(८) Sted, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. १८/०७/२०२३ 
(९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. व्यशिप्र- २०२३/आस्था-३/मुदतवाढ/प्र.क्र ७३(४)/का.४, 
दि. ०८/०८/२०२३ 
(१०) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. ३१/०८/२०२३ 
(११) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०६/०९/२०२३ 


प्रस्तावना :- 
Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संदर्भ क्र. (3) येथील शासन निर्णयान्वये 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आळेला आहे. 
त्यानुसार संदर्भ क्र. (१) अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरीता व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली विभागीय स्तरावर सुरू करण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-१), 


उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरीता योजनांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १२८ अस्थायी पदांपैकी 
१०७ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर एकूण १५४८९ पदांपैकी ८५२३ 
पदे संदर्भ क्र. (४) येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी पदांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आली होती. त्यानुसार संदर्भ 
क्र. (4) अन्वये एकूण ६९६६ अस्थायी पदांना दि. ०७/०४/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच संदर्भ क्र. (७ येथील शासन निर्णयान्वये व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली अनुसूचित जाती व 
नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरीता विभागीय स्तरावर सुरू करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थामधील योजनांतर्गत १०७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. तद्‌नंतर या विभागाच्या संदर्भ क्र. (८) येथील शासन निर्णयान्वये विभागाचे संदर्भ क्र. (४) 
व (६) अधिक्रमित करुन वित्त विभागाच्या दि. २१/०६/२००६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार एकूण 
१५४८९ मंजूर पदांपैकी ८५२१ पदांचे स्थायी पदांमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (१०) व (११) येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. 
२९/०२/२०२४ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. 
त्या अनुषंगाने संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. 
(०९) येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन 
सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील अनुसूचित 
जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरीता विभागीय स्तरावर सुरू करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमधील योजनांतर्गत १०७ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ येथील) दिनांक 
०१/०९/२०२३ पासून दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शर्तीस 
अधिन राहून मंजुरी देण्यांत येत आहे:- 


ae} शर्ती :- 


(१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू ठेवण्यात 
यावीत. चालू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार मिळणारे वेतन भत्ते 
इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 

(२) मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही याची 
खात्री करून घेण्यात यावी. 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात खालील लेखाशीर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
“मागणी क्र. एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर 
मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०१- अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७-शिक्षण, (०१)(०४) अनुसूचित जाती 
व नवबौध्द मुला-मुलींकरिता विभागीय स्तरावर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करणे (विघयो) (२२२५ 
४१०४)” 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-१), 


उपरोक्‍त लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज तसेच अंतिम सुधारित 


अनुदानाचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याची दक्षता संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
मुंबई यांनी घ्यावी. 


3. 


सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग यांच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (१०) 


येथील शासन निर्णय व संदर्भ क्र. (99) येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


De 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१११७३४५९८४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
GOVERNMENT Of |ARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT AND 
ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
5 


6a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a269 1 e4bf21582d392883 


-323361D01E3FB518718EE3AAAESSDB3EC668FBE8, 


९9, 
5BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848F B6CE23F47DA 
F8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Di 


2023.10.11 17:37:30 +05'30 


(प्रदीप Brae) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. सर्व संबंधित सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 


(संचालनालयामार्फत). 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 


७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत). 


. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यशि-१)/(व्यशि-२)/(प्रशा२), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११, 
१२. 


सह सचिव (शिक्षण १), सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-१), 


(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/ प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ 
(भाग-१), दि. ११ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे प्रपत्र-आ) 


प्रपत्र-१ अ 
अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरिता सुरु करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांकरिता मंजूर केलेली १०७ योजनांतर्गत अस्थायी पदांचा तपशिल 
अ.क्र पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर पदांची संख्या 

गट-अ 

१ | प्राचार्य एस-२० रु.५६१००-१७७५००/- 8 
एकूण गट-अ 8 
गट-क 
गटनिदेशक एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/- 8 
शिल्पनिदेशक एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- ४८ 

8 | गणित तथा चित्रकला एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/- ३ 
निदेशक 

५ | मुख्य लिपिक/प्रमुख लिपिक एस-१३ रु.३५४००-११२४००/- 8 

& | वरिष्ठ लिपिक/ लेखापाल एस-८ रु.२५५००-८११००/- १२ 

८ | भांडारपाल एस-८ रु.२५५००-८११००/- 8 

९ कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक एस-६ रु.१९९००-६३२००/- १२ 
एकूण गट-क AU) 
गट ड पदे 

१० | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी एस-१ रु.१५०००-४७६००/- १६ 
सर्व एकूण |, ee. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


